सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३० ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 

२०६७ 
ते 

२०६८ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २०६७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२०८६ 


No. SPP - 2021 / 316 / C.R.41 / D - XIV : - In exercise of the 
power conferred by sub - section ( 8 ) of the section 24 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) , the 
Government of Maharashtra hereby appoints Adv . Pankaj D. Patil 
as “ Special Public Prosecuter " for conducting the R.C.C.No. 
213/2016 pending before Hon'ble Judicial Magistrate First 
Class , District Dhule which is arising out of C.R. No. 66/2015 
registred at Songir Police Station , District Dhule . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 

By Law & Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai -400032 . 
Dated- 4th July , 2022 

NOTIFICATION 


2. Lump sum fees of Rs . 10,000 / - ( Rupees Ten Thousand 
Only ) as quoted by Adv . Pankaj D. Patil has been already 
deposited by the applicant Smt . Varsha Sachin Patil to the 
Government , Vide R.B.I. Challan No. 1148 , dated 24/06/2022 . 
The amount will be paid to Adv . Pankaj D. Patil after 
completion of the case . 


शके १ ९ ४४ 


3. His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra Law officers 
( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) , 
Rules 1984 . 

औ . भाग १-३० 


[ पृष्ठे - २२ , 


भाग एक - अ ( भाग चार अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ५१ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ५२ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


4. The Government reserves the right to revoke / modify / 
annul the order without assigning any reasons . 


२०६७ 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Vaishali P. Borude , 
Section Officer , Law & Judiciary Department . 


२ 

By Law & Judiciary Department , 

Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai -400032 . 
Dated - 11th July , 2022 
NOTIFICATION 

- 


No. SPP - 2020 / C.R.37 / D - XIV : - In continuation of 
Notification No. SPP - 2020 / C.R.37 / D - XIV , dated 4th March 
2020 , in exercise of the powers conferred under 32 ( 1 ) of The 
Protection of Children from Sexual Offences Act ( POCSO ) , 
2012 ( No. 32 of 2012 ) , the Government of Maharashtra hereby 
designate Adv . Uday S. Apte , Assistant Government Pleader 
& Additional Public Prosecutor , Buldhana as a “ Exclusive 
Special Public Prosecutor " for conductiong the cases before 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


२०६८ 

the Special POCSO Courts ( Fast Track Special Courts ) at 
Buldhana District , Constituted under Government 
Resolutions No. FTC 1419 / 5 / C.R.No.04 // Desk 09 , Dated 04 / 
03/2020 , 13/05/2020 , 13/08/2020 , 05/04/2021 and 06/10/2021 of 
Law and Judiciary Department and orders dated 25/07/2019 
and 08/01/2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India 
in Suo - Moto Writ Petition ( Criminal ) No. 01 / 2019 . 


2. Above Additional Public Prosecutor is designatd as 
Exclusive " Special Public Prosecutor " with effect from the 
date of this notification , in addition to Special Public 
Prosecutor already appointed vide Notification dated 04th 
March , 2020 . 


3. Above designation as Exculsive Special Public 
Prosecutor shall be until further orders and also co - terminus 
with his appointment as “ Additional Public Prosecutor ” . 


4. Above Additional Public Prosecutor is designated 
as above strictly subject to the conditions off service laid 
down in the Maharashtra Law Officers ( Appointment , 
Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 


5. The Government reserves the right to revoke / modify / 
annual the order without assigning any reasons . 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Pravin A. Kumbhojkar , 
Deputy Legal Advisor - cum - Deputy Secretary , 
Government of Maharashtra . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

३ 


By Commissioner of Textiles & Additional Registrar , 

Cooperative Societies , Maharashtra State , 


Nagpur - 440001 . 

Dated- 14th June , 2022 

NOTIFICATION 


- 


No. SPM / D - 6 / Regn / 3224 / 2022 : - Commissioner of 
Textile and Additional Registrar , Cooperative Societies , State 
of Maharashtra , Nagpur , here by registered Prerna Sahakari 
Sootgirni Ltd. Manwat , Taluka Manwat , District Parbhani 
under section 9 ( 1 ) of the Maharashtra Cooperative Societies 
Act , 1960 , ( Maharashtra Act No. XXIV of 1961 ) . The 
Registration number of the society is No. PAR / PRG / ( A ) / CT - 14 
Dated 14th June 2022 , and the same has been classified as 
" Processing Society " Sub Class " Agricultural Processing 
Society ” under Section 12 ( 1 ) , of the said Act read with Rule 
10 ( 1 ) of the Maharashtra Cooperative Societies Rules , 1961 . 


( Sheetal Teli - Ugale ) IAS , 
Commissioner of Textiles & Additional Registrar , 
Cooperative Societies , Maharashtra State , Nagpur . 


भाग १ - पुरवणी 


४ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
अधिसुचना 

क्र . प्रशासन / श्री.निगमानंद अर्बन / नोंदणी / २३१४ / २०२२- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड हे या पत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत 
की , श्री . निगमानंद अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . बीड जि . बीड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / आरएसआर / 
सीआर / १६० / २०२० दिनांक २० मे , २०२२ असा आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती 
संस्था ” उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

बीड , २० मे , २०२२ . 


जी . के . परदेशी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , बीड . 


५ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . प्रशासन / श्री साई गण अर्बन / नोंदणी / २४२८ / २०२२.- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड हे या पत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत 
की , श्री साई गण अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . वडवणी ता . 
वडवणी जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / 
बीएचआर / आरएसआर / सीआर / १६१ / २०२० दिनांक २५ मे , २०२२ असा 


आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती 
संस्था ” उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

बीड , २५ मे २०२२ . 


जी . के . परदेशी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , बीड . 


६ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . प्रशासन / तपेश्वर अर्बन / नोंदणी / ३१०४ / २०२२ - जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड हे या पत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत की , श्री . 
तपेश्वर अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . टाकरवण ता . माजलगाव 
जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / 
आरएसआर / सीआर / १६१ / २०२० दिनांक २४ जून , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती 
संस्था ” उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

बीड , २४ जून , २०२२ . 


जी . के . परदेशी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


७ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा. पुणे -१ यांचे 
आदेश जा . क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ खर्च वसूली आदेश / २०१८ दिनांक 

६/४/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 
स.आ. - ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक 

३१/१०/२०१८ . 


३ ) सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . सेलू / पाथरी यांचे पत्र 
जा.क्र.सनिसे / कक्ष -५ कलम १५६ अधिकार / २०२२ दिनांक २ ९ / ४ / २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


9 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे नाव 

श्री . भागवत विश्वानाथ खरबे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - यांचा हूद्दा 

वसूली अधिकारी 


अटी : 

१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर 
करावी . 


२. सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . सेलू / पाथरी यांनी वेळोवेळी 
वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 


३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील . 


४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 


५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिका - याची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 


६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६ / ६ / २०१ ९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र . प्रशा / व.अ. / जप्त मा . / कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये . 


क्र . जिउनि / कलम १५६ / अधिकार / आनंदनागरीअर्बनको - ऑपसोसा . / २०७५ / 

२०२२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम . बी . सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये आनंद नागरी 
को - ऑप क्रेडीट सोसा लि . वालूर ता . पाथरी जि . परभणी या संस्थेच्या 
खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी 
बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन / ०५ / २०२२ 
ते ३१/३/२०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


- 


शक्तीची व्याप्ती 


विषेश वसूली व विक्री 

अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


२०६ ९ 


संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


९ . वसूली अधिका - याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 
शब्दाचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 


१०. वसूली अधिका - यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था 
म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


११. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ दि 
बेसिन काथोलिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 
करण्यात यावी . 


परभणी , २३ मे , २०२२ . 


१२. वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार येणार नाही . संबंधीत 
कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील 
आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत 
पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


एम . बी . सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , परभणी . 


२०७० 


८ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा. पुणे -१ यांचे 
आदेश जा . क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ खर्च वसूली आदेश / २०१८ दिनांक 

६/४/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 
स . आ . - ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक 

३१/१०/२०१८ . 


३ ) सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . सेलू / पाथरी यांचे पत्र 
जा.क्र.सनिसे / कक्ष -५ कलम १५६ अधिकार / २०२२ दिनांक २ ९ / ४ / २०२२ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे नाव 

श्री . वसंत मारोतराव गिराम 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - यांचा हूद्दा 

वसूली अधिकारी 


अटी : 

१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर 
करावी . 


२. सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . सेलू / पाथरी यांनी वेळोवेळी 
वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 


३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील . 


४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 


५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिका - याची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 


६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६ / ६ / २०१ ९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा / व.अ. / जप्त मा . / कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये . 


क्र . जिउनि / कलम १५६ / अधिकार / विजयालक्ष्मीबिशेको - ऑपक्रेसोसा / १ ९ ०२ / 
२०२२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम . बी . सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये विजयालक्ष्मी 
ग्रामिण महिला बिगरशेती को - ऑप क्रेडीट सोसा लि . बाभळगाव ता . पाथरी 
जि . परभणी या संस्थेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन १३/०५/२०२२ ते ३१/३/२०२३ या कालावधी करीता प्रदान 
करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


विषेश वसूली व विक्री 

अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र 


संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


९ . वसूली अधिका - याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 
शब्दाचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 


१०. वसूली अधिका - यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था 
म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


११. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ दि 
बेसिन काथोलिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 
करण्यात यावी . 


परभणी , १३ मे , २०२२ . 


१२. वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार येणार नाही . संबंधीत 
कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील 
आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत 
पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


एम . बी . सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , परभणी . 


औरंगाबाद विभाग 


९ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था लातूर यांजकडून 

वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसूली अधिकारीनियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा . कार्य / 
विशेष वसूली अधि.मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ . 


३ ) व्यवस्थापक , यशवंत नागरी सहकारी बँक लि . लातूर यांचे पत्र जा . 
क्र . YNSBL२२ / १७६० दि . ०६ जून २०२२ . 

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे नाव 


श्री . कापसे शम रामभाऊ 

श्री . बिराजदार राम मुरारीराव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - यांचा हुद्दा 


व्यवस्थापक 


चिफ ऑफीसर 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक 
३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , संस्था यांचे कार्यालयास 
सादर करावी . ज्य सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

J 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


क्र . अर्थ - १ / विलास को ऑप बँक / क १५६ / १०३ ९ / २०२२. महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एस . आर . नाईकवाडी , विभागीय सहनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर या आदेशान्वये यशवंत नागरी सहकारी बँक लि . 
लातूर या बँकेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री 
करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या नामांकापासून ते दि . ३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


विशेष वसूली अधिकारी 

विशेष वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


२०७१ 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जामील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा . कार्य.विशेष वसूली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक 
०६ / ०६ / २०१ ९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरवयाच्या 
मोहोर बाबत कार्यवाही करावी . 


# 

७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " किंवा " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
" वसूली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , यशवंत नागरी सहकारी बँक लि . लातूर " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


२०७२ 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सह संस्था , म.रा.पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या 
हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाचा ( Cost of 
process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व 
विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाच्या असून त्याची तपासणी 
संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिषकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 


१० 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था लातूर यांजकडून 

वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसूली अधिकारीनियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

११. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ व दि . ११ / ०७ / २०१ ९ 
मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा . कार्य / 
विशेष वसूली अधि मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , भाऊसाहेब बिराजदार अर्बन को - ऑपरेटिव्ह 
बँक लि . उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . BBNS Bank / ०७ / २०२२-२३ दिनांक 
१५ जून २०२२ . 

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


१ 


o 


W 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे नाव 


श्री . सुरेंद्र भास्करराव पौळ 
श्री . शिंदे बाळासाहेब रामराव 

श्री माळी दत्तात्रय सातलिंग 


घ्यावा . 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित यांनी करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये 
वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी 
या कार्यालयास सादर करावा . 

लातूर , ३० जून , २०२२ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - यांचा हूद्दा 

वसुली अधिकारी 
शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 


एस.आर.नाईकवाडी , 


आदेश 

- 

क्र . अर्थ- १ / भाऊ अर्बन को ऑप बँक / क १५६/१०४२/२०२२ - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एस . आर . नाईकवाडी , विभागीय सहनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर या आदेशान्वये भाऊसाहेब बिराजदार अर्बन को 
ऑपरेटिव्ह बँक लि . उमरगा या बँकेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व 
तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या नामांकापासून ते दि . ३१ मार्च , २०२३ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


विशेष वसूली अधिकारी 

विशेष वसूली अधिकारी 

विशेष वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


लातूर . 


बँकेच्या 

कार्यक्षेत्रापुरते 


आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


औरंगाबाद विभाग 

३. वसूली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ / 
१०/२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , संस्था यांचे कार्यालयास 
सादर करावी . ज्य सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये 
आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 
ते 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जामील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा . कार्य . विशेष वसूली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक 
०६ / ०६ / २०१ ९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरवयाच्या 
मोहोर बाबत कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " किंवा " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
" वसूली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , भाऊसाहेब बिराजदार अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . 
उमरगा असा फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सह संस्था , म.रा.पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या 
हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाचा ( Cost of 
process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व 
विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाच्या असून त्याची तपासणी 
संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिषकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 


२०७३ 

११. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ व दि . ११ / ०७ / २०१ ९ 
मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित यांनी करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये 
वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी 
या कार्यालयास सादर करावा . 

लातूर , ३० जून , २०२२ . 


एस.आर.नाईकवाडी , 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 


११ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था लातूर यांजकडून 

वाचा : - १. महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं . १४ दि . १३ / १० / १ ९ ८१ . 


२. महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसुचना 
क्र . सहिससी / १०८१ / ३३३२ / २२० / १५ सी दि . २० / १० / १ ९ ८१ . 


३. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.एडीएम / १८४ / १५६ ( २ ) दि . १ ९ / ०३ / १ ९ ६८ . 
४. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/६/२०१६ . 
५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक ०१/०१/२०१७ . 

६ ) व्यवस्थापक , साईबाबा जनता सहकारी बँक लि . लातूर यांचा 
प्रस्ताव दिनांक १/०६/२०२२ रोजीचा व या कार्यालयास प्राप्त दि . 
३/६/२०२२ रोजीचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अन्वये 

आदेश 


क्र . वि -३ / कलम १५६ / साईबाबा जनता ना . बँक / ४३२ ९ / सन २२. : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , नाईकवाडी एस . आर . , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे साईबाबा 
जनता सहकारी बँक लि . लातूर या बँकेचे खालीलप्रमाणे नमूद अधिका - यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चे २ ( एच ) व ( जे ) तसेच 
नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५,६,७ , ९ , १०,११ ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ) १२,१३,१५,१५,१७,१८ व २० ( अ ) नुसार वरील 
कायद्याचे कलम १०१ अनुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च २०२१ या 
कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 


२०७४ 


अ . क्र . 


१ . 


२ . 


J 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 
सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहेत . 


वसूली अधिका - याचे 

नाव 


श्री . दिलीप विश्वनाथ कानडे 


श्री . बस्वराज सुभाष सुलगुडे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे हुद्दा 

सिनिअर ऑफीसर 


विशेष वसूली व विक्री 
अधिकारी 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही 
करावी . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमलबजाणीकरिता असतील . 


३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहील . 


५. विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि . 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटिव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसूलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारनुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नांवापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या 
नांवापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनवये ) असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


भाग १ - पुरवणी 


विशेष वसूली व विक्री 
अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसूली व विक्री बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अधिकारी 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


८. नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 
कार्यालयास सादर करावा . 


९ . शासन निर्णय क्र . संकिर्ण -१५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका - यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करणेस मनाई आहे . 


१०. संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसूली होण्याच्या दृष्टीकोनातून संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणे 
येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी 
असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय 
कोषागारात जमा करण्यात यावा . 


११. विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये . 


१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच 
लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात 
कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
लातूर , २८ जुन , २०२० . 


नाईकवाडी एस . आर . , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


१२ 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग यांजकडून 
अधिसुचना 


कलम ११ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भु . सं . / सम -२ / 
प्र.क्र.- ७ / २०२२ दिनांक २०.०४.२०२२ 
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर / १३ / २०२२ मौ नजीकपांगरी क्र . ०२ 
ता . बदनापुर जि . जालना 


क्रमांक भुसंपादन / सिआर / १३ / २०२२- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग 
अधिसुचना क्र . एमआयएस- ११ / २०१४ / सी.आर .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( या पुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा केला आहे ) द्वारे , 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहून अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनीक प्रयोजनार्था जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ए झेड ) 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शसान म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी 
अनुसूची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्यास संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनीक प्रयोजन असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांची समुचीत शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे 
सदरहू कायद्याच्या कलम ११ पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते . असे अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कयद्याचे कलम ४३ पोट 
कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुदकेले आहे . 
( प्रशाकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) 


त्याअर्थी सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या 
भागाचा कोणाही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमांच्या 
अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतू आणखी असे कि कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


२०७५ 

पुन्हा असेघोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमिसंपादन पुर्नवसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून त्याअर्थी समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची १ 


भूमीच वर्णन 

गाव नजीक पांगरी तालुका : बदनापुर 

अनुक्रमांक 

गट क्रमांक 


१ . 


२११ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

४.६५ 

४.६५ 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . नजीक पांगरी येथील जमीन पाझर तलाव 
क्रमांक ०२ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौ . नजीक पांगरी येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०२ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 
प्रकल्पाचे नाव : - नजीक पांगरी पाझर तलाव क्रमांक ०२ 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : - नजीक पागरी पाझर तलाव क्रमांक ०२ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 

सामाजिक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
पाण्याची सोय होते . 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट प्राप्त संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 
अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

१. ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे त्याच 
पदनाम : - आवश्कयता नाही . सबब माहिती निरंक . 
२. प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

३. प्रशासकीची नियक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली त्याचा तपशील : 


निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २५.०५.२०२२ 
ठिकाण : जालना 


डॉ . संदिपान सानप 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना 


२०७६ 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , हिंगोली यांजकडून 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये समुचित शासनाने 
वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वांसंदर्भातील कलम १ ९ ( १ ) 
खालील अधिसूचना 


अ.क्र . 


0 
जा.क्र .२०२२ / नवलगव्हाण साठवण तलाव / सिआर - ०२.- ज्याअर्थी 

समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी , हिंगोली यांनी भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक 
जा.क्र . २०२२ / नवलगव्हाण साठवण तलाव / सिआर ०२ दिनांक १ ९ / ०५ / 
२०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे . यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेली जमीनीची अनुसूची दोन अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूचि चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश : 


गट क्रमांक 


२७ ९ 


एकुण 


१३ 


अनुसूचि एक 
जमिनीचे वर्णन 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


गाव : साटंबा ता . जि.हिंगोली 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


००.५४ 


००.५४ 


अनुसूचि दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण 


नवलगव्हाण साठवण तलाव 

लघु पाटबंधारे 

कृषि सिंचन , आर्थिक , रोजगार लाभ 


अनुसूचि तीन 

भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 
अनुसूचि तीन लागु नाही . 


भाग १ - पुरवणी 


भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिकरणाचा सामाजिक 
परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही . 

अनुसूचि पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


व 

टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय , हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध 
आहे . 

दिनांक : १ ९ / ०७ / २०२२ 


१४ 


( उमाकांत पारधी ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , हिंगोली 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ 

( १ खालील अधिसुचना ) 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर . - 

" 

ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात 
पुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन 
असलेल्या जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 

निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण 


औरंगाबाद विभाग 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 
ते 

अनुक्रमांक 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 

( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची -१ 

जमिनीचे वर्णन 

गाव : घनसावंगी तालुका : घनसावंगी 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 

४ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

११२ पै . 

११४ पै . 

११५ पै . 

११५ पै . 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

०.४० 


०.४८ 


०.११ 


०.११ 


५ . 

६ . 


११५ पै . 

११६ पै . 

११६ पै . 

११६ पै . 

११७ पै . 

१०८ पै . 

१० ९ पै . 

१२ . 

१० ९ पै . 

१३ . 

११० पै . 

१४ . 

१११ पै . 

गाव : - मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ता . घनसावंगी जि . जालना 


७ 
. 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१५ . 

१६ . 

१७ . 


१८ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 


१ ९ . 

२० . 

२१ . 


५४ पै . 

५१ पै . 

५१ पै . 

५१ पै . 


४८ पै . 

४८ पै . 

एकुण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 


०.२१ 

०.१६ 

०.१४ 


०.० ९ 

०.२६ 


०.०७ 


०.०६ 

०.१० 


०.११ 


०.१८ 


०.०८ 


०.०६ 

०.०५ 


०.०४ 


०.०७ 


०.२१ 


०.११ 


२०७७ 


०३.१० 


अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ल.पा. तलाव , मौजे घनसावंगी 
ता . घनसांवगी 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ल.पा. तलाव , मौजे 
घनसावंगी ता . घनसांवगी व म . चिंचोली ता . घनसांवगी , जि . जालना 
प्रकल्पाच्या अंतर्गत बाह्य वळण रस्त्यासाठी ( अंबड ते पाथरी रोड ) राज्य 
रस्ता क्रमांक १४८ येथील प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील जमिनीच्या संपादनाबाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पा मुळे मौ . घनसावंगी ते म . चिंचोली 
पर्यायाने अंबड ते पाथरी जाण्यायेण्याची सुविधा प्राप्त होणार आहे . या बाह्य 
वळण रस्त्यामुळे मौ . घनसावंगी ते म . चिंचोली पर्यायाने अंबड ते पाथरी 
मध्ये असणा - या गावांशी संपर्क होत असल्याने दररोज लागा - या जीवनाश्यक 
वस्तू व इतर वस्तुंची ने आण करण्यासाठी हा रस्ता उपयोगत आणला 
जाणार आहे व पर्यायाने या भागावतील जीवनमान ( STANDARD OF 
LIVING ) सुधारणार आहे . 


२०७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प मौ . घनसांवगी ते म . चिंचोली अंबड ते पाथरी मध्ये असणा - या 
गावाशी संपर्क होण्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आलेले आहे . 
सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची 
संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत होत नसल्यामुळे 
अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प मौ . घनसावंगी ते म . चिंचोली पर्यायाने अंबड ते पाथरी 
मध्ये असणा - या गावाशी संपर्क होण्यासाठी या जमिनीचे संपादन करण्यात 
आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर असून 
त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


१ ९ .०७.२०२० 


उपविभागीय अधिकारी अंबड 


१५ 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , हिंगोली यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये समुचित शासनाने 
वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वांसंदर्भातील कलम १ ९ ( १ ) 
खालील अधिसूचना 


जा.क्र .२०२२ / पिंपळखुटा बृहत ल.पा.योजना / सिआर - ०३- ज्याअर्थी 
समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी , हिंगोली यांनी भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक 
जा.क्र .२०२१ / पिंपळखुटा बृहत ल.पा.योजना / सिआर - ०३ दिनांक ० ९ / ०६ / 
२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे . यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेली जमीनीची अनुसूची दोन अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी , हिंगोली यांनी कलम १५ च्या 
पोट कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतलेल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनी संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . आणि 
म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये एक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र कुटूबियांच्या म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत 
केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
हिंगोली यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 

५ 


६ 


अनुसूचि एक 
जमिनीचे वर्णन 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

गाव : - भोगांव ता . जि . हिंगोली 


गट क्रमांक 


७५ 


७६ 


७ ९ 


८० 


भाग १ - पुरवणी 


८१ 


८२ 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


०.११ 


०.१० 


१.६४ 

०.५२ 

०.७२ 

२.०१ 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


गट क्रमांक 


८३ 


८४ 


८५ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


९ १ 


९ २ 


९ ३ 


९ ४ 


९ ५ 


९ ६ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


१.७६ 


१.७८ 


०.३५ 


०.४२ 


०.३ ९ 


०.२३ 


०.१४ 


६.९९ 


५.३८ 


०.३५ 


१.२३ 


०.८२ 


०.७० 


०.८३ 


१.०० 


०.६१ 


०.३२ 


०.२० 


०.२० 


०.४६ 


०.८२ 


०.६३ 


०.४६ 


०.५१ 


१३.७३ 


५.९ २ 


अ.क्र . 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 


५६ 


५७ 


५८ 


गट क्रमांक 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११ ९ 


१२० 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२ ९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


०.२५ 


०.०२ 


०.३० 


०.३० 


०.२५ 


०.४८ 


०.४० 


०.३५ 


१.४० 


१.१३ 


२.१० 


६.६४ 


२.२१ 


२.३७ 


५.२० 


२.०८ 


२.०४ 


०.०४ 


४.०० 


४.०७ 


०.९ ८ 


०.८६ 


०.५३ 


०.१८ 


०.३० 


२०७ ९ 


१.७२ 


२०८० 


अ.क्र . 


५ ९ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


६ ९ 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 


८३ 


८४ 


गट क्रमांक 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


१३ ९ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४ ९ 


१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१५ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 

गट क्रमांक 


१६० 


१६१ 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०२ 


०.४५ 


०.४५ 


०.५० 


१.२८ 


०.८६ 


०.७६ 


०.७६ 


०.८० 


०.७६ 


०.८० 


०.९ ४ 


०.८२ 


१.५८ 


२.१२ 


१.५८ 


५.८० 


१.९ ७ 


१.६४ 


०.२२ 


१.२० 


२.०४ 


अ.क्र . 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 

९ १ 


९ २ 


९ ३ 


९ ४ 


९ ५ 


एकुण 


१६२ 

१६३ 


१६४ 


१६५ 


१६६ 

१६७ 


१६८ 


१६ ९ 


१७० 


१७१ 


१८० 


भाग १ - पुरवणी 

संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


०.१० 


११.७६ 


३.५१ 


२.४३ 


२.४१ 


१.९ ३ 


७.२६ 


१४.४६ 

६.१३ 


०.४१ 


०.३१ 


१७१.१ ९ 


अनुसूचि दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण 


पिंपळखुटा बृहत ल.पा.योजना 


लघु पाटबंधारे 

कृषि सिंचन , आर्थिक , रोजगार लाभ 


अनुसूचि तीन 

भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 
अनुसूचि तीन लागु नाही . 

अनुसूचि चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश : 


भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिकरणाचा सामाजिक 
परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही . 


अनुसूचि पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 


भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय , हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास 

उपलब्ध आहे . 

दिनांक २५/०७/२०२२ 


( उमाकांत पारधी ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी , हिंगोली 


औरंगाबाद विभाग 


१६ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन 
डोमरी ब्रहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प डावा कालवा ० ते ६ कि.मी. मौजे 
शिशुपर धुमाळ ता शिरूर कासार , जि . बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर १२५ / १ ९९ ७ 
उपविभागीय अधिकारी बीड 

दिनांक : -२५.०७.२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


गावाचे नांव : - डोमरी ब्रहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प डावा कालवा ० ते ६ 
कि . मी . मौजे शिशुपर धुमाळ ता शिरूर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

४ ९ / ३३ 

०.२४ 

४८/३४१ 

०.१८ 

४८/३४१ 

०.१७ 

४७/३३१ 

०.१३ 

०.१७ 


3 


Cw 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

५२/३४३ 

५०/३४७ 

५३/३४८ 

५३/५०३ 

५३/५०३ 

५३/५०३ 

५३/५०१ 

५३/५०० 

५३ / ४ ९९ 

५३ / ४ ९ ८ 


४ 

५ 


६ 


w9 


७ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


४७/३४० 
४७ / ३२ ९ 

५२/३४२ 


०.४५ 

०.५० 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 


३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 


८४/२/३७७ 

८४/२/३७७ 

८४/३७७ 

८४ / ४ / १ ९ ४ 

८४ / ३ / ४ ९ ० 

८४ / २ / ४८ ९ 

८४/१/४८४ 


८३/४८८ 

८३/४८७ 

८३/४८६ 

८३/४८५ 

८१/४८३ 

८०/६०० 

८० / ५ ९९ 

८० / ५ ९ ८ 

८० / ५ ९ ७ 

८० / ५ ९ ६ 

७८/६०५ 

७८/६०६ 

७८/६०७ 

७८/६०८ 

७८ / ६० ९ 

७८/६१० 

७८/६११ 

७७ / ५ ९ ४ 

७४ / ५ ९ ३ 

७४ / ५ ९ २ 

७३ / १ / ५ ९ १ 

७३/२/५८६ 

७३/२/५८६ 

६ ९ / २६४१ 

६ ९ / ६४२ 

६६/६४३ 

११७/६७८ 

११८ / ६७६ 

११ ९ / ९ ७१ / १ 

११ ९ / ९ ७१ / २ 

१२० / ६६ ९ / १ 

१२५ / ६ ९९ 


०.४२ 

०.३७ 

०.१६ 

०.०५ 

०.०५ 

०.१५ 

०.०४ 

०.०४ 

०.०४ 

०.०५ 

०.०१ 


०.०२ 

०.११ 

०.०३ 

०.०१ 

०.०१ 

०.१० 

०.०१ 

०.०१ 

०.०१ 

०.०२ 

०.२३ 

०.०१ 

०.०५ 

०.०५ 

०.०२ 

०.०२ 

०.०२ 

0,09 

०.०१ 

०.०२ 

०.०२ 

०.०२ 

०.०३ 

०.०७ 


०.०६ 

०.०५ 

०.१३ 

0.03 

०.०७ 

०.० ९ 

०.२४ 

०.१७ 

०.०१ 

०.२४ 

०.०२ 

०.०५ 

०.३१ 

०.०२ 


२०८१ 


२०८२ 


५७ 

५८ 


६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 


६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 


७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 


८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


१२५ / ६ ९ ६ 

१२५ / ६ ९ ७ 

१२३ / ६६ ९ / २ 

१२४/६७० 

१२४/६७० 

१२४/६७० 

१२४/६७० 

१२५/६७८ 

१२२/६६६ 

१२२/६६५ 

१२२/६६५ 

११५/१/६६३ 

११५/२/६६२ 

११४/६६० 

११४ / ६५ ९ 

६६/६५६ 

६६/६५५ 

६६/६५४ 

६७/६५२ 

६७/६५३ 

१११ / ४६ ९ 

१११/४६८ 

१११/४६७ 

१११ / ४६६ 

१११/४७० 

१११/४७१ 

१० ९ / ४६५ 

१० ९ / ४६५ 

१०८/१/४६४ 

१०६/३२४ 

१ ९ ५ / ४ ९ २ 

१ ९ ४ / ११३८ 

१ ९ ४ / ११३७ 

१ ९ ६ / ११३६ 

१ ९ ४ / ११३४ 

१ ९ ४ / ११२६ 

१७६/११२७ 

१७६/११२७ 

१७६/११२७ 

१७६/११२७ 


०.०६ 

०.०१ 


०.०६ 

०.०५ 

०.०३ 

०.०३ 

०.०६ 

०.०२ 

०.०४ 

०.०१ 

०.०१ 

०.०३ 

०.०३ 

०.०६ 

०.०६ 

0.03 


०.०५ 

०.०६ 

.०२ 

०.३० 

०.१७ 

०.१२ 

०.०७ 


०.०२ 

०.१६ 

०.०६ 

०.२ ९ 

०.२८ 

०.४० 

०.२० 

०.३६ 

०.०२ 

०.१२ 

०.१६ 

०.१० 


०.३२ 

०.४३ 

०.१६ 

०.१८ 

०.१३ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 


१०५ 

१०६ 

१०७ 


१७१/११०१ 

१७० / १० ९ ८ 

१८०/१०५२ 

१८०/१०५४ 

१८६/१०४३ 

१८७/१०५३ 

१६०/७१० 

१ ९ ४ / ११२ ९ 

१७२ / १० ९ ७ 

१८० / १०४ ९ 

१८०/१०४८ 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


०.४४ 

०.६५ 

०.५ ९ 

०.१७ 


०.४६ 

०.१८ 

०.१० 

०.११ 

०.०५ 

०.१३ 

०.२० 


एकुण 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


१३.६४ 


प्रकल्पाचे नांव : डोमरी ब्रहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प डावा कालवा ० 
ते ६ कि.मी. मौजे शिसुपर धुमाळ ता शिरूर कासार जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- डोमरी ब्रहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प डावा 
कालवा ० ते ६ कि.मी. मा मौजे शिशुपर धुमाळ ता शिरुर 
का . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : २५.०७.२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - डोमरी ब्रहत लघु पाटबंधारे 
प्रकल्प डावा कालवा ० ते ६ कि.मी. मौजे शिशुपर धुमाळ ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / 
प्र.क्र , ३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली 
आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 


१७ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १२६ / ९७.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

२ 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 

२ 

३ 


जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर 

कासार जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 


३१० पैकी 

३१० पैकी 

३११ पैकी 


एकुण 


२०८३ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर 
कासार जिल्हा : - बीड 

प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . २ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर 
कासार जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


स.नं. / ग.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.६१ 

०.७४ 

०.११ 

२.४६ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर 
कासार जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / 
प्र.क्र . ३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली 
आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २५/०७/२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 

J 


२०८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 


१८ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / २५ / १ ९९६- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

२ 


अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - रुई- धानोरा- कुक्कडगांव रस्ता मौजे रुई व धानोरा 
ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ.क्र . 


१ 


५ 


६ 

७ 

८ 


ध्रु ९ र्ढ श्री र्दु ê :: 


१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१७ 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 


२६ 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल २७ 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

२८ 


२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 


स.नं. / ग.नं. 

मौजे रुई 


७७ / १७५ पैकी 

७७ / १७५ पैकी 


७७/१७६ पैकी 

७७/१७६ पैकी 

७८ / १७७ पैकी 

७८ / १७७ पैकी 


७८/१७८ पैकी 

७८/१७८ पैकी 


७८ / १७८ पैकी 

७८ / १७ ९पैकी 

७ ९ / १८० पैकी 


१०८ / ३५२ पैकी 

१०८ / ३५२ पैकी 

१०८ / ३५२ पैकी 
१०७ / ३५० पैकी 

१०७ / ३४५ पैकी 

१०७ / ३४५ पैकी 

१०७ / ३४३ पैकी 
१०७ / ३४१ पैकी 

१०७ / ३४० पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 

१०३ / ३२३ पैकी 
१०३ / ३२२ पैकी 

१०३ / ३२१ पैकी 

१०० / ३१२ पैकी 

१०५/३१८ पैकी 

१०५ / ३१७ पैकी 

१०५ / ३१४ पैकी 

१०५ / ३१३ पैकी 


९ ८ / ३११ पैकी 

९ ८ / ३११ पैकी 

९ ६ / ९ ७ / २ ९ ० पैकी 


भाग १ - पुरवणी 


एकुण 


0.03 

0.03 


०.०४ 


०.०१ 

०.१६ 

०.१२ 

०.०१ 


०.०१ 


०.०१ 

०.२५ 

०.११ 


०.० ९ 

०.०४ 


०.०६ 

०.०६ 

०.० ९ 

०.१० 


०.१० 


०.०७ 


०.७१ 

०.०५ 

०.१२ 

०.१० 


०.०४ 

०.२१ 

०.४५ 

३.२८ 


औरंगाबाद विभाग 

अ.क्र . 


6 oc w so 


१ 


२ 


४ 


६ 

७ 

८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 
ते 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं. 


मौजे : - धानोरा 


१०८ / २ ९ ५ पैकी 
१०८ / २ ९ ५ पैकी 
१०८ / २ ९ ५ पैकी 
१०८ / २ ९ ६ पैकी 
१०८ / २ ९ ५ पैकी 
१०८ / २ ९ ५ पैकी 
१०८ / २ ९ ५ पैकी 
२/८ पैकी 


२/७ पैकी 

१/३ पैकी 


एकुण 


१/२ पैकी 
१/१ पैकी 


०.१३ 


०.०१ 

०.१७ 

००६ 

०.०४ 

.२२ 

०.१६ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - रुई - धानोरा- कुक्कडगांव रस्ता मौजे रुई व धानोरा ता . 
गेवराई जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 


०.९ १ 


प्रकल्पाचे विवरणः- रुई- धानोरा- कुक्कडगांव रस्ता मौजे रुई व धानोरा 
ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - रुई - धानोरा- कुक्कडगांव रस्ता मौजे रुई व धानोरा 
ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 
लागू नाही . 


करावेः 
नमुद 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २५/०५/२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 

} 


२०८५ 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १२४ / २०२१. दिनांक 

०७.०६.२०२१ . 


२ ) श्री आर.बी. हानवते . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर यांचा 
दिनांक २२.०३.२०२२ ते ३०.०३.२०२२ पर्यतची ( ० ९ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २४८४ / २०२२ - श्री . आर . बी . हानवते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ष न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची 
दिनांक २२/०३/२०२२ ते ३०/०३/२०२२ पर्यतची ( ० ९ ) दिवसांची अर्जित रजा 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 

येते . 


श्री आर.बी. हानवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर.बी. हानवते . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ष न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली . 

श्री . आर . बी . हानवते . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७.०६.२०२१ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०५. एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५.०४.२०२२ 
२. श्री . बी . सी . कांबळे , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
यांचे दिनांक १६.०४.२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची विनावेतनी रजा 
( Leave Without Pay ) मंजूर करणेबाबतचे पत्र जा.क्र . ५ ९ ७२ / 
२०२२ , दिनांक १२/०४/२०२२ 


आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २६३७ / २०२२- श्री . बी . सी . कांबळे , अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १६.०४.२०२२ रोजीची ( ०१ ) 
दिवसांची विनावेतनी रजा ( Leave Without Pay ) , रजेच्या मागे दिनांक 
१४.०४.२०२२ व १५.०४.२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती व गुड फ्रायडे तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १७.०४.२०२२ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक १३.०४.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१८.०४.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . बी.सी. कांबळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः -१२ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२०८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ .०४.२०२२ व १०.०४.२०२२ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर 
करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०५.०४.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


२१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११ / २०२२.दिनांक ०५.०४.२०२२ . 
२ ) श्री . के . एस . तोतला . जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांचा दिनांक 
०६.०४.२०२२ ते ०८.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २६० ९ / २०२२- श्री . के . एस . तोतला . जिल्हा 
/ 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०६.०४.२०२२ 
ते ०८.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
० ९ .०४.२०२२ व १०.०४.२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक ०५.०४.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ११.०४.२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
श्री . के.एस. तोतला . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला . हे रजेवरुल परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री के . एस . तोतला . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल 


लातूर . दिनांक : - ११ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५.०४.२०२२ . 
२ ) श्री . ए . ए . उत्पात . ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
, अहमदपूर यांचा दिनांक ०६०४.२०२२ ते ०८.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २६०८ / २०२२- श्री . ए.ए. उत्पात , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अहमदपूर यांची 
दिनांक ०६.०४.२०२२ ते ०८.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 


श्री . एए . उत्पात , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.ए.ए. उत्पात , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ए.ए. उत्पात , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ११ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक 
०५.०४.२०२२ . 

२ ) श्री . एस . डी . ठाकरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , अहमदपूर यांचा दिनांक 
०५.०४.२०२२ ते ०७.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवंसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २६०७ / २०२२- श्री . एस . डी . ठाकरे . जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदपूर यांची दिनांक 
०५.०४.२०२२ ते ०७.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर 
करण्यात येते तसेच त्यांना दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते ०८.०४.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . एस . डी . ठाकरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एस . डी . ठाकरे . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदपूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एस . डी . ठाकरे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर . दिनांक : - ११ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . १६ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


१ 

कार्यालय नगरपरिषद , सिल्लोड जि . औरंगाबाद यांजकडून 
जाहीर सुचना 

क्र . नपसि / बां . वि / ८३२ / २०२२ - अध्यक्ष , नगरपरिषद सिल्लोड जि . 
औरंगाबाद यांचेकडून सिल्लोड शहाराच्या विकास योजनेमध्ये ( यापुढे उक्त 
अंतीम विकास योजना म्हणून ज्यास संबोधता जाईल ) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याबाबबत . 


ज्याअर्थी , शासन निर्णय नगरविकास विभाग क्र . टिपीएस -३०११ / 
६५ ९ / सीआर -१५४ / २०११ युडी - ३० दिनांक २७ / ० ९ / २०१३ अन्वये विकास 
योजना सिल्लोड मंजूरी झालेली आहे . शासन निर्णय नगरविकास विभाग 


अ . क्र . शहराचे नाव 


१ 


औ भाग १ अ -१६ 


सिल्लोड 


मंजूर विकास आराखड्यानुसार 

आरक्षण क्रमांक 


१०७ 


सर्वे ४३ 


वरिल फेरबदल लाल रंगाने दाखवून अध्यक्ष , नगरपरिषद सिल्लोड 
यांनी दिनांक घालून स्वाक्षरित केलेले सिल्लोड शहाराच्या विकास योजनेचे 
भाग नकाशे जनतेच्या अवलोकनार्थ नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी ठेवलेले आहे . या 
नोटीसीद्वारे सदर फेरबदल संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीनुसार आहे . ही सुचना शासन 


जमीनीचा तपशिल 


क्र . टिपीएस -६०१४ / १ ९९ / सीआर -१७६ / युडी -३० दिनांक ३०/०६/२०१७ ( EP ) 
मंजूर झालेला आहे . 


५१ 


आणि ज्याअर्थी , सर्वे नं . ४३ मधील जमीन एकात्मिक शहर विकास 
योजनेमधील स्थळ व सुविधा या घटकासाठी ४ हेक्टर जमीन आरक्षित 
करण्यात आलेली होती . पब्लीक अॅण्ड सेमी पब्लीक या प्रयोजनार्थ नगरपरिषदेचा 
प्रस्ताव आहे याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
चे कलम ३७ अन्वये सिल्लोड शहराच्या उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये 
फेरबदल करण्याबाबत सिल्लोड नगरपरिषदेने ठराव क्र . ५ दिनांक २० / 
०६/२०२२ अन्वये ठरविलेले आहे . 


बाधित क्षेत्र 


४ हेक्टर 


प्रस्तावित 

फेरबदल 

नाट्यगृह 


रुग्णालय 


प्रस्तावीत फेरबदल 


एकूण क्षेत्र 

१ हे २० आर 

१ हे २० आर 


राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत सदर बदलाबाबत 
ज्यांच्या सुचना / हरकती असतील त्या त्यांनी लेखी स्वरुपात अध्यक्ष नगरपरिषद 
सिल्लोड यांना विचारार्थ सादर करावा . 


अध्यक्ष , 
नगरपरिषद सिल्लोड 


५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट 

BY SILLOD MUNICIPAL COUNCIL , SILLOD 
Town Planning Department 


( U / s 37 of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 ) 


No.SMC No./TDD-29/DPIC/832.- Whereas the 
Revised Development Plan of the city of Sillod has been 
Sanctioned by Government vide Notification No.TPS - 
3011 / 659 / CR154 ( A ) / 2011 / UD - 30 Dt.27 Sept. 2013 
& came in to force from 26 Oct 2013. Also the 
Development Plan for Excluded portion ( EP ) from 
Revised Development plan was sanctioned vide 
Government Notification No.TPS - 3014 / 199 / 2014 / 
UD 30 Dt.23 June 2017 & came in to force from 22 
July 2017 ( Here in after referred to as " The said . 
Sanctioned Development ) 


Sr. 

No. 


NOTICE 


1 


As per Sanctioned Development Plan 

City Name 


Sillod 


Reservation 


107 


२८-३ , २०२२ : श्रावण , ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ - अ- पुरवणी 

And whereas , All the Government Offices are 
situated in Survey No.43 , There for is necessary to 
propose Sub - District Hospital and Theatre ( Natyagrah ) 
in survey no.43 Reservation No.107 in Municipal 
Council , Juridiction under section 37 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional town planning act 1966 in the said sanctioned 
development plan . Thereinafter reffered for as " The 
said Modification " Hon'ble General Body of Municipal 
Council , Sillod Wide Resolution No.5 Date 20/06/2022 
has accorded Sanction for following the above said 
procedure of modification .. 


And whereas , Proposed D.P. Reservation No. 107 
Site & Services there is necessity to change land use 
zone / reservation in this portion and hence modification 
is proposed showing in Sanctioned Development Plan 
for Sillod City , as per details given below . 


Land Datails 


Servey 
Site & Services No. 43 ( Part ) 


And therefore , this notice is published for inviting 
suggestions / objections from the public to carry out " The 
said Modification in The said Sanctioned Development 
Plan " as per the provisions under section 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 , The 
Plan showing " The said modification " is displayed on 
the notice board in the office Municipal Council Sillod 
& also published on web site mentioned below . Any 
person who wants to submit suggestion may submit his 
suggestion or objection to the said modification within 
30 ( Thirty ) days from the publication of this notice in 


Proposed Modification 


Affected 

Proposed 

Area in Reservation 

( Hectare ) 


4 Hectare 


Sub - District 

Hospital 


Theatre 

( Natyagrah ) 


Total Area 
( Hectare ) 


1.20 H.R. 


1.20 H.R. 


the 
news paper , on the web site 
www.sillodmahaulb.maharashtra.gov.in and 
Maharashtra Government Gazette , to the President of 
Sillod Municipal Council , Sillod or on the Email ID 
cosillod@gmail.com . 

Date : 26 / 07 / 2022 


President , 
Municipal Council Sillod . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


